राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या NICSI 
संस्थेमाफत  मुनष्यबळ  पुरवठयासाठी 
Proforma Invoice च्या आधारे अग्निम अदा 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : किरोनी-१४१८/प्र.क्र.५५/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जुले, २०१८ 


वाचा:- 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.किरोनी-१४१८/प्र.क्र.५५/४-अ, दि. १९/०५/२०१८ 
२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.आऊट सोर्सीग/विप्र-७/क्रॉपसॅप/५२७/२०१८, दि.०२.०७.२०१८ 


प्रस्तावना:- 


सन २०१८-१९ पासून सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, आंबा, डाळींब, केळी, मोसंबी, संत्रा व चिक्‍्कु 
या प्रमुख पिकांमध्ये कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजना राबविण्यास 
संदर्भाकीत शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद- २ (४ 
मध्ये राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्राच्या NICS! या संस्थेमार्फत संगणक तंत्रज्ञ / ऑपरेटर व इतर अत्यावश्यक 
मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या 
अनुषंगाने NICS! यांना अग्रिम स्वरूपात संपूर्ण रक्कम अदा करणे आवश्‍यक असून त्याकरीताचे देयक पुणे 
कोषागार येथे सादर केळे असता, Proforma Invoice च्या आधारे अग्निम देता येणार नाही या आक्षेपासह 
कोषागाराने देयक परत केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुचना केंद्र यांना मनुष्यबळ पुरवठयासाठी Proforma Invoice 
च्या आधारे अग्निम रक्‍कम अदा करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. सन २०१८-१९ करिता किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प योजनेंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस 
इनकार्पोरेशान NICSI मार्फत मनुष्यबळ पुरवठयासाठी Proforma Invoice च्या आधारे रुपये ५६,५८,२३१/- निधी 
मर्यादेत संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरित करुन, तो अग्निम स्वरूपात सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस इनकार्पोरेशान 
॥९॥०5। यांना अदा करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः किरोनी-१४१८/प्र.क्र.५५/४-ओ 


2. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. शिकाना/१८६, दिनांक 93.01.2092 अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१९१२३३५३०००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 
Chandrakant 
Andge i nn ny 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्रशासन 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
Mahar 


INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce7 4cffd3a9 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३),मंत्राळय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


